RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ११ - १७, २०२० / ज्येष्ठ २१ - २७, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, 

नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
नगराध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 


सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर 


प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक वशि/ क्र . ३/२६/२०२० . – ज्याअर्थी, सिन्नर शहराची विकास योजना ( मूळ हद्द) ( दुसरी सुधारित ) शासन अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१११२/३७५ (न)/ प्र. क्र . ६१ ( अ) (न)/पुनर्बाधणी क्र . ४०/ १२/ नवि-९, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून 
ती दिनांक १ ऑक्टोबर २०१२ पासून अंमलात आली आहे . तसेच, वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११२/ 
३७५ (न)/प्र. क्र . ६१ ( अ) (न)/ पुनर्बाधणी क्र . ४० / १२/ नवि -९, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली असून ती दिनांक 
२ जुलै २०१५ पासून अंमलात आली आहे. 


सिन्नर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम 
३७ मधील तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६४८ , दिनांक २८ मे २०२० अन्वये 
घेतला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे.- 


परिशिष्ट 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


" 


सिन्नर नगरपरिषदेच्या दुसऱ्या सुधारित पुन : प्रसिद्ध विकास योजनेअंतर्गत मंजूर आरक्षण क्रमांक ६५ मधील ७७ आर क्षेत्रापैकी सर्व्हे नंबर ९९ ६/ १ 
सर्व्हे नंबर ९९ ६/ १ ( जुना १२९ ४) क्षेत्र २७ आर व ९९ ६/ ५ ( जुना १२९ ४) ( जुना १२९ ४) क्षेत्र २७ आर व ९९ ६/ ५ ( जुना १२९ ४) क्षेत्र १६ आर असे 
क्षेत्र १६ आर असे एकूण ४३ आर व इतर आणखी सर्वे नंबरमधील एकूण ४३ आर क्षेत्रावरील “ वाहनतळ " आरक्षण क्रमांक ६५ वगळून 
३४ आर असे एकूण ७७ आर क्षेत्रावर “ वाहनतळ " आरक्षण क्रमांक रहिवास विभागा " त समाविष्ट करणे. 
६५ मंजूर . 

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा सिन्नर नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून , तो सर्व 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे. 


वि ( एच ) ३८ 


( १ ) 


२ 


HERIE TRT 19149, YTT – Fifth fahritt equit, har dagar , f799-90,2020 / 18 29 - 210, 21h 9887 
ज्यांना सदरहू प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील त्या त्यांनी, ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याचे आत अध्यक्ष, सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात. 

उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वीकेला 
जाईल . 

किरण डगळे , 


नगराध्यक्ष , 
सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक. 


सिन्नर , ८ जून २०२० . 


SINNAR MUNICIPAL COUNCIL , SINNAR 
Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. aft/ . 3 /28 /2020.- The Development Plan of SinnarMunicipal Council (Original Limit) (Second 
Revised ) has been partly santioned by the Government vide Notification No. TPS - 1112 /375 (N )/CR -61 
( A ) ( N )/Recon . No. 40 / 12/UD - 9 , dated 22nd August 2012 and has come into force with effect from 1st 
October 2012 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide 
Notification No. TPS - 1112 / 375 (N )/CR -61 (A ) (N )/Recon . No. 40 / 12 /UD - 9 , dated 21st January 2015 and 
has come into force with effect from 2nd July 2015 . 

Municipal Council, Sinnar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 vide Resolution No. 648 , dated 28th May 2020 . 

Annexure 
Proposal as per Sanctioned 

Proposed Modification 
Development Plan 
1 

2 
Asper the ( Second Revised ) Development Plan of Out of 77 Ares (Reservation No. 65 ) area under 
SinnarMunicipal Council, area under Survey No. Survey No. 996/1 (old 1294 ) 27 Ares and under 
996/1 (old 1294 ) 27 Ares and under 996/5 (old 1294 ) 996/5 (old 1294 ) 16 Ares total 43 Ares only is 
16 Ares (total43 Ares) and 34 Ares from other proposed to be deleted from Reservation No. 65 
Survey Nos., total 77 Ares has been reserved for and the land thereunder is proposed to be included 
the “ Parking " (Reservation No.65) . 

in “ ResidentialZone" . 


The Plan showing necessary modification is published on the Notice Board of the Sinnar Municipal 
Council and is kept open for public for inspection atMunicipal Council Office during office hours on all 
working days. 

Any person having any Suggestion and /or Objection regarding the Proposed Modification may file 
the same in writing to the President, Sinnar Municipal Council within a period of one month from the 
date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The Suggestions and/or Objections received within the stipulated period will be considered before 
submitting the proposal to the Government for sanction . 


KIRAN DAGALE , 

President, 
Sinnar Municipal Council , Sinnar, 

district Nashik . 


Sinnar, 8th June 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११ - १७ , २०२० / ज्येष्ठ २१ - २७, शके १९ ४२ 


३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ (१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 


- 


धुळे, २० डिसेंबर २०१९ . 


क्रमांक जिदुविअ/ सहकार / १०७/ २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , बिरसामुंडा 
आदिवासी महिला बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन सहकारी संस्था 
मर्यादित , आनंदखेडे, तालुका -जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ डीएलई/ एजीआर ( ओ)/ ७९ ४/ सन 
२०१९ -२० , दिनांक १८ डिसेंबर २०१ ९ असा आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ सहकार /९ २३/२०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , सातपुडा नर्मदा 
परिसर मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , गमन -१ , तालुका 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एकेडब्ल्यु/ एजीआर ( ओ)/ ७९९/ सन २०१९ 
२०, दिनांक २० डिसेंबर २०१९ असा आहे . 


, 


धुळे, १८ डिसेंबर २०१९. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 


धुळे, २० डिसेंबर २०१९ . 


, 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ सहकार/ ९ १७/ २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , राणी काजल 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, साव- यादिगर, तालुका 
अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई / एकेआर/ एजीआर ( ओ)/ ८०० / सन २०१९ -२० , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१९ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 
धुळे , २० डिसेंबर २०१ ९ . 


आदेश 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ सहकार/९ २७/ २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , बामणुजा 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , बामणी, तालुका 
अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एकेब्ल्यु / एजीआर ( ओ)/ ७ ९ ७/ सन २०१९ -२० , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१९ असा आहे . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ सहकार/९ २० / २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , गंगामैय्या 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , सिंदुरी , तालुका 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एकेडब्ल्यु / एजीआर ( ओ)/ ७९ ८/ सन २०१९ 
२० , दिनांक २० डिसेंबर २०१९ असा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 


धुळे, २० डिसेंबर २०१९ . 


. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११ - १७, २०२० / ज्येष्ठ २१ - २७, शके १९ ४२ 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एम . एस . बोधनकर , जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


रविंद्र म . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक. 


क्रमांक जिदुवि / सहकार /९ ३०/ २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , रेवा मैय्या 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , डनेल , तालुका अक्कलकुवा, 
जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
डीएलई/ एकेआर/ एजीआर ( ओ)/ ७९ ५ / सन २०१ ९ -२० , दिनांक २० 
डिसेंबर २०१ ९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ (१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे. 


नाशिक, १८ डिसेंबर २०१९ . 


आदेश 


- 


धुळे , २० डिसेंबर २०१९ . 


क्रमांक बी -२/ ५८१५/ सन २०१९.- श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल 
शाह, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक २ जानेवारी २०२० ते दिनांक ४ 
जानेवारी २०२० पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक जानेवारी २०२० ( रविवार) रोजीचे सुट्टीस 

जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १ जानेवारी २०२० 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ जानेवारी २०२० 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


आदेश 


, 


- 


, 


, 


क्रमांक जिदुविअ/ सहकार/९ ३३/ २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , बाहा हिराजी 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , गमन -२ , तालुका 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एकेआर/ एजीआर ( ओ)/ ७९ ६/ सन २०१९ -२० , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे. 

किरण मनोहर चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे . 
धुळे, २० डिसेंबर २०१९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह 
यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 


आहे . 


श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
एम . एम . निकम , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


- 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


- 


क्रमांक आस्था/ १०२४० / २०१९.- श्री . एम . एस . बोधनकर, जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना संदर्भिय 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा 
फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक 
३१ मार्च २०२० या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रृती 
निलेश गंगवाल- शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
धुळे, ३० डिसेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११ - १७ , २०२० / ज्येष्ठ २१ - २७, शके १९ ४२ 


५ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आले होते . 


क्रमांक बी -१ / ५८१६/ सन २०१९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२ जानेवारी २०२० ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ५ जानेवारी २०२० 
( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे. 


. 


श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एच. सैयद , जिल्हा न्यायाधीश 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला 
होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . डी . क्षिरसागर, जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मोहन 
गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


. 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे, १ जानेवारी २०२०. 


, 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


धुळे, ३० डिसेंबर २०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५/ सन २०१९.- श्री . पी . व्ही . चतुर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ व दिनांक २४ डिसेंबर २०१ ९ 
रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -१/ १४/ सन २०२०.- श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
३० डिसेंबर २०१९ व दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ पावेतो अशी 
एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक २८ डिसेंबर २०१ ९ 
( चौथा शनिवार ) व दिनांक २९ डिसेंबर २०१ ९ (रविवार) रोजीच्या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही . चतुर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११ - १७, २०२० / ज्येष्ठ २१ - २७, शके १९ ४२ 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . पी . व्ही . चतुर , जिल्हा न्यायाधीश -१३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . के . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश-१२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . पी. व्ही . चतुर , जिल्हा न्यायाधीश-१३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७६ / सन २०१९.- श्री . आर. बी . कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक 
२३ डिसेंबर २०१९ व दिनांक २४ डिसेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २४ डिसेंबर २०१९ . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. बी . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७/ सन २०१ ९.- श्री . एस. वाय भोसले , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ व दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजीची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . आर . बी . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . जी . जाधव , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . आर . बी. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . वाय भोसले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


अहमदनगर , २३ 

डिसेंबर २०१९ . 


आदेश 


श्री . एस . वाय भोसले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस . घुमरे , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता. 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ५९/ सन २०१ ९.- श्रीमती आर. एस. भोसले , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१९ ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांना दिनांक ३० डिसेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


६ 


श्री . एस . वाय भोसले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

अशोककुमार भगवानराव भिल्लारे, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . एस . भोसले यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


अहमदनगर , २४ 

डिसेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११ - १७, २०२० / ज्येष्ठ २१ - २७, शके १९ ४२ 


७ 


आदेश 


२७ डिसेंबर 


श्रीमती आर. एस . भोसले, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . पी. एस . शिंदे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
संगमनेर यांचेकडे व दिनांक २ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती जे. व्ही. पेखळे - पुरकर , 

-पुरकर , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७३ / सन २०१९.- श्रीमती एस . के . टोनपे , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक 

२०१ ९ रोजीची 

एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ रोजीपासून ते दिनांक 
३० डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर. एस . भोसले , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . टोनपे यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


. 


अहमदनगर, २४ डिसेंबर २०१९ . 


आदेश 


श्रीमती एस . के. टोनपे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २६ डिसेंबर २०१ ९ व दिनांक २७ 
डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . बी . जी . पवार, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे व 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . ए . ए. पाचरणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३७/ सन २०१९.- श्री . जी . के. नंदनवार, 
११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१९ रोजीची 
एकूण ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती एस . के . टोनपे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर, २७ डिसेंबर २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . के . नंदनवार यांना ११ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ११ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


आदेश 


. 


श्री . जी . के . नंदनवार , ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. ए. खंडाळे , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ४८ / सन २०१ ९.- श्रीमती एस . डी . 
वडगांवकर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२० ते दिनांक १० जुलै २०२० 
रोजीपर्यंतची प्रसुती रजा मिळणेबाबतचा अर्ज असल्यामुळे त्यांचे 
पदाचा उपरोक्त कालावधीतील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
एन. के. नागरगोजे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . जी . के . नंदनवार , ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेले नसते तर ते ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अशोककुमार भगवानराव भिल्लारे, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , २६ डिसेंबर २०१९ . 


अहमदनगर , ३० डिसेंबर २०१९ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ११ - १७, २०२० / ज्येष्ठ २१ - २७, शके १९ ४२ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०३ (४). 

( २) संतोष वाघचौरे, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , वर्ग-१, नंदुरबार यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक अवसायन 

संस्था/ २ ९ ६ / सन २०१९ , दिनांक ६ मार्च २०१९ . 
(३ ) श्री. चं. खे. पावरा, अवसायक अमन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नंदुरबार व फैज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

नंदुरबार तथा अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांचे पत्र दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ . 


आदेश 


चे कलम 


असून त्यांचेकडे 


क्रमांक आस्था/ आदेश/ अवसायक/ बदल / श्री . पावरा/ २२७५/ सन २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१०३ (४) अन्वये अवसायकाचे नेमणुकीबाबत बदल करण्याचे अधिकार निबंधकास आहेत आणि उपरोक्त वाचावेक्रमांक २ अन्वये जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , वर्ग-१, सहकारी संस्था, नंदुरबार यांनी श्री . चं. खे. पावरा, अपर लेखापरीक्षक , शहादा, जिल्हा नंदुरबार हे शहादा येथे 
कार्यरत 

तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , शहादा, जिल्हा नंदुरबार या पदाचा अतिरिक्त पदभार असल्याने, या 
कार्यालयाच्या कार्यकक्षेतील फैज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नंदुरबार व अमन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नंदुरबार 
या अवसायन संस्थांचे कामकाज गतीमान होण्याच्या दृष्टीने अन्य कर्मचाऱ्यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करणेबाबत अवगत केलेले आहे व 
उपरोक्त वाचावे क्रमांक ३ अन्वये अवसायक श्री . चं. खे. पावरा , अपर लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था , शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांनी सदर 
संस्थांचे अवसायन कामकाज काढून घेणेबाबत विनंती केली आहे. 


- 


त्याअर्थी, मी , रणजित म. पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार असा आदेश देतो की , खालील नमूद संस्थेचे कामकाज 
गतिशील होण्यासाठी संस्थेचे कामकाजाकरिता नवीन अवसायकाची नेमणूक करीत आहे. 


अ . क्र . 


अवसायनात काढलेल्या संस्थेचे नाव 


पूर्वीच्या अवसायक मंडळाचे नाव 


नवीन नेमणूक केलेल्या 
अवसायकाचे नाव व पदनाम 


व पदनाम 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


चं . खे. पावरा, 


फैज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नंदुरबार. 


अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
शहादा, जिल्हा नंदुरबार. 


पी . पी . शिंदे, 
उपलेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


२ 


अमन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 


नंदुरबार . 


चं . खे . पावरा , 
अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
शहादा, जिल्हा नंदुरबार . 


एम . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


वर 


नमूद 

केलेल्या अवसायकाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी त्वरित करून संस्थेचा संपूर्ण पदभार पूर्वीच्या अवसायकाकडून घेऊन 
अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व पदभार यादीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 


सदरचा आदेश हा आज दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रणजित म . पाटील, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , नंदुरबार. 


, 


नंदुरबार , ८ नोव्हेंबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


